प 
सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ रे, राजपत्र क्र . ४७ट 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०१६/अग्रहायण ३-९, शके १९३८ [ पृष्ठे८, किंमत : 0.00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व - 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

२४६७ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

२४७२ 


भाग एक - अ (भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी ४५ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ४६ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


जाहीर प्रगटन 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 


स - म 


वाचाः १ ) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 

अधिनियम -१९६३ चे कलम- १४( ४) अ . 


२) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
नियम - १९६७ चे नियम -८३. 


क्र .५६८३/जिउनि /पणन/ कृउबास-माजलगांव/निवडणूक / जा .प्र./ १६. 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 
१९६३ चे कलम - १४ ( ४ ) अ व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास 
व विनियमन) नियम - १९६७ चे नियम - ८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , एस . पी .बडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड , 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, माजलगांव , ता . माजलगांव , जि . बीड च्या सन 
२०१६ - १७ ते २०२१- २२ या पंचवार्षिक कालावधी करिता मतदारसंघ निहाय 
निवडुन आलेल्या सदस्यांची नांवे खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करीत आहे . 


सन 


३ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती , माजलगांव , 

जि .बीड, तथा सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता .माजलगांव , 
जि .बीड यांचे दि . २५ /१०/ २०१६ रोजीचे निवडणूक निकाल पत्र. 


औ . भाग १ - ४७ 


२४६७ 


२४६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


नमुना ११ ( क ) (नियम- ८३ ) 


अ .क्र . 


निवडुन आलेल्या 
उमेदवारांचे नांवे 


निवडुन आलेल्या सदस्यांचा 
संपूर्ण पत्ता 


ज्या मतदार संघात निवडुन 
आले आहेत तो मतदारसंघ 


डक अशोक गोविंदराव 


मु . पो . सोन्नाथडी, ता .माजलगांव, जि .बीड । सोसायटी मतदारसंघ ( सर्वसाधारण ) 


- 


यादव संतोष मदनराव 


मु . गुंजथडी,पो .सोन्नाथडी,ता .माजलगांव, जि .बीड 
मु . रामपिंपळगांव , पो . हरकी लिंमगांव , 
ता .माजलगांव ,जि .बीड 


सोसायटी मतदारसंघ (सर्वसाधारण ) 
सोसायटी मतदारसंघ ( सर्वसाधारण ) 


चाळक महेश लहुराव 


भोसले निळकंठ भगवानराव 


म.शि .पारगांव , पो . उमरी, ता .माजलगांव,जि .बीड | सोसायटी मतदारसंघ ( सर्वसाधारण ) 


- 


आगे बाबासाहेब ज्ञानोबा 


- 


शेजुळ संभाजी शिवाजीराव 


मु . पो .किट्टी आडगांव, ता . माजलगांव, जि .बीड | सोसायटी मतदारसंघ ( सर्वसाधारण ) 
मु . खरात आडगांव , पो . सोन्नाथडी , 

सोसायटी मतदारसंघ ( सर्वसाधारण ) 
ता .माजलगांव , जि .बीड 


पठाण बिसमिल्ला खाँ समद खाँ |___ मु. सोमठाणा,पो .गंगामसला, ता .माजलगांव,जि .बीड | सोसायटी मतदारसंघ ( सर्वसाधारण ) 


- 


घायतिडक सरस्वती आसाराम मु . पो .उमरी, ता .माजलगांव , जि . बीड 


- 


सोसायटी मतदारसंघ ( महिला ) 
सोसायटी मतदारसंघ ( महिला ) 


लाटे लता अच्युतराव 


मु . पो . राधाटॉकीज जवळ ,माजलगांव , 
ता .माजलगांव , जि .बीड 


जाधव अरुण गंगाधरराव 


११ | वगरे पांडुरंग ज्योतीराम 


मु . पो. पोलापिंपळगांव ,ता .माजलगांव ,जि .बीड | सोसायटी मतदारसंघ ( इतर मागासवर्ग ) 
मु . शु.ति .लिमगांव , पो . सोन्नाथडी 

सोसायटी मतदारसंघ (विजा/ भज ) 
ता.माजलगांव ,जि .बीड 


जाधव वैजनाथ उत्तमराव 


ग्रामपंचायत मतदारसंघ ( सर्वसाधारण ) 


सोळंके अनंता राजाभाऊ 


मु . पो .वांगी बु. ता .माजलगांव , जि . बीड 
मु . पो . गंगामसला , ता .माजलगांव , जि .बीड 
मु . पो .हिवरा बु. ता .माजलगांव, जि .बीड 


ग्रामपंचायत मतदारसंघ ( सर्वसाधारण ) 


डावरे नंदाताई उत्तम 


ग्रामपंचयात मतदारसंघ ( अनु. जाती / जमाती ) 


घायतिडक मथुरादास शिवाजी 


मु . पो . उमरी बु. ता .माजलगांव , जि .बीड 


ग्रामपंचायत मतदारसंघ ( आर्थिकदृष्टया दुर्बलघटक ) 


होके प्रभाकर गणपतराव 


व्यापारी मतदारसंघ 


मु . पो . शाहुनगर , ता .माजलगांव , जि .बीड 
मु . जुना मोंढा , पो . ता .माजलगांव , जि .बीड 


सोळंके सुहास भाऊसाहेब 


व्यापारी मतदारसंघ 


टाकणखार दिपक संभाजीराव | मु . पो . जयभिमनगर , पो . ता .माजलगांव ,जि .बीड हमाल-मापाडी मतदारसंघ 


बीड , ३ नोव्हेंबर , २०१६. 


एस. पी .बडे, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


२४६९ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


नांदेड , १८ ऑक्टोबर , २०१६ . 


वाचा :- श्री . आर. व्ही . नडगदल्ली , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव बा . यांचे पत्र क्र . १०५३/ २०१६ , दि . १५. १० .२०१६ , सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश ... 


कु . सविता टी . बारणे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र .ब - २( १)/ ८१६८/ २०१६. - श्री . आर.व्ही . नडगदल्ली, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . १९.१०. २०१६ ते २१.१०.२०१६ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरून) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्यापुढे दिनांक 
२२ .१०.२०१६ व २३.१०. २०१६ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक १८ .१० .२०१६ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४.१०.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


वाचाः १. श्री . एस . एम . सरोदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर 
यांचे पत्र क्र . १३०० / १६, दि . ०३. १० .२०१६, सोबत विहीत नमुन्यातील रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 
२. श्री . एस .एम. सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अर्धापूर यांचे पत्र 
क्र . १३३१ / १६ , दि . ०७. १०.२०१६ , सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील 
आदेश . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर. व्ही . नडगदल्ली , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . व्ही . नडगदल्ली, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


क्र .ब - २( १)/ ८२४१/ २०१६ . - श्री . एस .एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दि . ०३.१०.२०१६ ते ०६.१०.२०१६ या एकूण चार 
दिवसांची परिवर्तीत रजा , रजा मंजूर करण्यांत येते . 


०२ 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री .एस. एम .सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अर्धापूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव बा . यांनी पाहावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एम . सरोदे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


नांदेड , १९ ऑक्टोबर , २०१६ . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


नांदेड , २० ऑक्टोबर , २०१६ . 


ए .एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- १ . श्री ए. एल . यावलकर, जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड यांचेपत्र 
क्र . १२८३३/ २०१६ , दि . १८ . १० . २०१६ व सोबत विहीत नमुन्यातील रजेचा 
अर्ज व वैद्यकिय प्रमाणपत्र. 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्र .ब – १( १)/ ८१८९/ २०१६. - श्री ए. एल . यावलकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये 
दि . १५.१० .२०१६ ते १७. १०. २०१६ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) या एकूण ( ०३ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यांत येते . 


वाचाः १ . श्री . जी . आर . कोलते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट 
यांचे पत्र क्र .१८५९ /१६, दि. १४.१०. २०१६ , सोबत विहीत नमुन्यातील रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 
२ . श्री . जी . आर . कोलते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, किनवट यांचे 
पत्र क्र .१८७१/१६, दि . १७.१० .२०१६, सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील 
आदेश . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री ए . एल . यावलकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए. एल . यावलकर , 


क्र .ब - २( १)/ ८३६१/ २०१६ . - श्री . जी . आर . कोलते , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दि . १४.१०. २०१६ व १५.१० .२०१६ या दोन दिवसांची 
परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यांत येते . 


२४७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९, शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . जी . आर . कोलते , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . आर . कोलते , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचा :- श्री ए. के . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश- १, बिलोली यांचे पत्र 
क्र .१५५३/ २०१६ , दि . १९ .१०. २०१६ व सोबत रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


आदेश 


नांदेड , २४ ऑक्टोबर , २०१६ . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


क्र . ब - २( १ )/ ८४१६/ २०१६ . - श्री ए. के . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश - १, 
बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दि . ०३ .११.२०१६ व ०४. ११ .२०१६ या दोन दिवसांची अर्जित रजा, 
रजेच्या मागे दिनांक २८ . १०. २०१६ ते ०२.११.२०१६ या कालावधीची दिवाळी 
सुट्टी व रजेच्या पुढे दिनांक ०५. ११.२०१६ व ०६. ११ .२०१६ रोजीच्या सुट्टीस 
जोडून , दिनांक २७.१०.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
०७.११. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री . एम . एस . काळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
यांचे पत्र क्र . २५०४/ २०१६, दिनांक २४ .१० .२०१६ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए . के . पाटील, जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
बिलोली यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए . के . पाटील , जिल्हा 
न्यायाधीश - १, बिलोली हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


क्र . ब - २( १ )/ ८४१७/ २०१६. - श्री . एम. एस . काळे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २६.१०. २०१६ व २७ .१० .२०१६ या दोन दिवसांची 
अर्जित रजा, रजेच्यापुढे दिनांक २८ . १०. २०१६ ते ३०.१०.२०१६ या कालावधीची 
दिवाळी सुट्टी जोडून , दिनांक २५. १० . २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ३० .१०. २०१६ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ ,बिलोली यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ०३.११.२०१६ 
ते ०६ .११. २०१६ या कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश – २, नांदेड 
यांनी पहावा . तसेच जिल्हा न्यायालय – १ , बिलोली या आस्थापनेशी संबंधित 
सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर 
स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीश – २, नांदेड 
यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम .एस . काळे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


नांदेड , २५ ऑक्टोबर , २०१६ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन )नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एस . काळे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड . 


०२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


___ दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हदगांव यांनी पाहावा . वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , हदगांव या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व 
स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांना याद्वारे प्राधिकृत 
करण्यांत येत आहे . 


वाचा :- श्री ए. एम . खान , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , भोकर यांचे पत्र 
क्र .७२१/ २०१६, दि . १७.१०. २०१६ व सोबत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


नांदेड , २५ ऑक्टोबर , २०१६ . 


ए .एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


क्र . ब - २( १)/८४१५/ २०१६. - श्री ए. एम . खान , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश 
१ , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दि . ०३. ११. २०१६ व ०४ .११.२०१६ या दोन दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक २८.१०.२०१६ ते ०२.११. २०१६ या कालावधीची दिवाळी 
सुट्टी व रजेच्या पुढे दिनांक ०५. ११.२०१६ व ०६ . ११ . २०१६ रोजीच्या सुट्टीस 
जोडून , दिनांक २७. १० .२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४ -३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९, शके १९३८ 


२४७१ 


०७. ११.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए. एम . खान , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ , 
भोकर यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए. एम . खान , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , भोकर हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव बा . यांनी पहावा . तसेच वर नमूद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , 
हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित 
करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांना 
याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 


नांदेड , २४ ऑक्टोबर , २०१६ . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , भोकर यांच्या न्यायालयाचा दिनांक 
०३. ११ .२०१६ ते ०६. ११.२०१६ या कालावधीतील कार्यभार जिल्हा 
न्यायाधीश - २, नांदेड यांनी पहावा . तसेच जिल्हा न्यायाधीश -१, भोकर या 
आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची 
लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी जिल्हा 
न्यायाधीश – २, नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


नांदेड , २५ ऑक्टोबर , २०१६ . 


वाचा :- श्रीमती ई. व्ही .धांडे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र क्र .४४९७/ २०१६, दि . १८ . १० . २०१६, सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र . ब - २( १ )/ ८४१८ / २०१६ . - श्रीमती ई. व्ही . धांडे, ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०७. ११. २०१६ ते ११ .११.२०१६ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरून) या एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ०५ .११.२०१६ व ०६.११. २०१६ व रजेच्या पुढे दिनांक १२ .११.२०१६ 
व १३. ११. २०१६ रोजीच्या सुट्टीस जोडून , दिनांक ०४ .११ .२०१६ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४. ११. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


वाचा :- श्री . आर. व्ही . नडगदल्ली , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव बा . यांचे पत्र क्र . १०५४/ २०१६ , दि .१५.१०. २०१६ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ई . व्ही . धांडे , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहातील . 


क्र . ब - २( १)/ ८४१४/ २०१६ . - श्री . आर. व्ही . नडगदल्ली , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०३.११.२०१६ व ०४ .११.२०१६ या दोन दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ३१. १० . २०१६ ते ०२.११. २०१६ या कालावधीची 
दिवाळी सुट्टी व रजेच्या पुढे दिनांक ०५.११.२०१६ व ०६.११. २०१६ रोजीच्या 
सुट्टीस जोडून , दिनांक ३१ . १० .२०१६ रोजी पासून ते दिनांक ०७.११.२०१६ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ई. व्ही . धांडे, ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर. व्ही . नडगदल्ली, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, नायगांव बा . हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पाहावा . 


नांदेड , २५ ऑक्टोबर , २०१६ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . व्ही . नडगदल्ली , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


२४७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


११ 


१२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री . आर . के . पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांचे पत्र क्र . १७७३/ २०१६, दिनांक १९.१०.२०१६ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


वाचा :- श्री एस . एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर 
यांचे पत्र क्र . १३७४/ २०१६, दिनांक १८. १०. २०१६ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


आदेश 


क्र .ब -२( १)/८४१३/ २०१६ . - श्री . आर. के . पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . ०३ .११.२०१६ ते ०४. ११ .२०१६ या दोन दिवसांची 
अर्जित रजा, रजेच्यामागे दिनांक ३१.१० . २०१६ ते ०२.११. २०१६ या कालावधीची 
दिवाळी सुट्टी व रजेच्यापुढे दिनांक ०५.११. २०१६ व ०६ .११.२०१६ रोजीच्या 
सुट्टी जोडून , दिनांक ३०. १० . २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ०७.११.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


क्र .ब - २( १)/८४१२/ २०१६ . - श्री एस. एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०३. ११.२०१६ ते ०४.११ .२०१६ या दोन 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्यामागे दिनांक २८ .१०.२०१६ ते ०२. ११. २०१६ 
या कालावधीची दिवाळी सुट्टी व रजेच्यापुढे दिनांक ०५ .११.२०१६ व ०६.११ .२०१६ 
रोजीच्या सुट्टी जोडून , दिनांक २७.१०.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ०७.११. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर. के . पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस .एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . के . पुरोहित , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस .एम . सरोदे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अर्धापूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


०२ 


०२ 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी 
पाहावा . तसेच वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
लोहा या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर, हुंडीवर व स्वीय 
प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत 
येत आहे . 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक ०३.११. २०१६ ते ०६.११.२०१६ या कालावधीतील कार्यभार सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पाहावा. तसेच वर नमुद 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर या आस्थापनेशी 
संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर, हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर 
स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे. 


नांदेड , २४ ऑक्टोबर , २०१६ . 


नांदेड , २५ ऑक्टोबर , २०१६ . 


ए .एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ रे, राजपत्र क्र . २१ट 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६ / अग्रहायण ३-९, शके १९३८ 


[ किंमत : ०. ०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 


टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


मुख्याधिकारी नगरपंचायत यांजकडून 


ठराव क्र . ३ 


जा . क्र .२०१६/ नपंपा/ कावी -६७१. - नगर पंचायत पालम, जि . परभणी 
साठी विकास आराखडा तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर 
रचना अधिनियम १९६६ मधील तरतुदिनुसार कार्यवाही करणे . 


अध्यक्ष यांच्या दिनांकीत स्वाक्षर्या केलेल्या आहेत . सदर नकाशा नगर 
पंचायत कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे . या ठरावाची प्रत अधिनियमातील 
तरतुदिनुसार स्थानिकव्रुत्तपत्रातुन प्रसिध्द करण्यात यावी. व 
नागरिकांकडुन सुचना व हरकती मागविण्यात याव्यात सदर ठराव 
शासकिय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासुन ६०( साठ ) दिवसाच्या आत प्राप्त 
हरकती/ सुचना नगर पंचायतीने विचारात घ्याव्यात . 

२ पालम नगर पंचायतीने पालम शहराची विकास योजना तयार 
करण्याचा इरादा ठराव क्र . ३ दिनांक ०४ /०७/ २०१६ रोजी महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३( १ ) अन्वये केलेली 
आहे . 


नगर रचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग शाखा परभणी यांचे पत्रक 
जा . क्र . पालम /वियो / ससंनर/ ४८२ , परभणी दि . ३० / ०५/ २०१५ अन्वये 
नगर पंचायत कार्यालय पालम चा विकास आराखडा तयार करणे बाबत . 

१ महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभागाची अधिसुचना क . एम 
सीओ २०१४ /प्र . क्र .१६६/ नवि.१४ दि . २७ मार्च २०१५ अनव्ये पालम 
गावाच्या संपूर्ण हदीसाठी पालम नगर पंचायत अस्तित्वात आली आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम २१( २ ) 
नुसार तसेच मागील दशकात शहराची झालेली वाढ लोकसंख्येतील 
बदल , लोकांच्या बदललेल्या गरजा इत्यादींच्या अनुषंगाने शहराचा 
नियोजनबध्द विकास आराखडा करणेबंधनकारक आहे । सबब महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ( २३ ) ( १) अन्वये 
पालम नगर पंचायतीच्या अधिकार कक्षेतील अंतर्भुत क्षेत्रासाठी पालम 
शहराची विकास योजना तयार करण्याचा आपला इरादा पालम नगर 
पंचायतीच्या ठरावान्वये जाहीर करीत आहे . 


पालम नगर पंचायतीच्या अधिकार क्षेत्रातील सर्वेक्षण करणे विद्यमान 
भुवापर नकाशा तयार करणे , प्रारुप विकास योजना तयार करणे व 
नियोजन प्राधिकरणास सादर करणे , या संबंधीत सर्व कामे पुर्ण 
करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे 
कलम २४ अन्वये नगर रचना अधिकार्यांची नेमणुक करण्यास्तव , मा . 
सहसंचालक , नगर रचना औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांच्या 
मान्यतेसाठी योग्य ती कार्यवाही करावी . यासाठी होणार खर्च नगर 
पंचायत शासनास देण्यास बांधील आहे . 
अध्यक्ष 

मुख्याधिकारी 
नगर पंचायत पालम 

नगर पंचायत पालम 
ता . पालम जि . परभणी 

ता . पालम जि . परभणी 


सोबतच्या नकाशात पालम नगर पंचायतीच्या अधिकार कक्षेतील क्षेत्र 
लाल रंगाच्या किनारिने दर्शविण्यात आले असुन त्यावर मुख्याधिकारी व 


औ. भाग १ अ - २१ 


४५ 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


भाग १ अ - पुरवणी 


NOTIFICATION 


अधिसुचना 
पालम नगर पंचायत ता . पालम जि . परभणी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ 

( सन १९६६ चा अधिनियम क्र .३७ ) 


Nagar Panchayat Palam Dist. Parbhani 
Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 

(Maharashtra Act No . XXXVII of 1966 ) 


Declaration Under Section 23 ( 1) of the act 


कलम २३ ( १ ) अन्वये जाहिर केलेला इरादा 


र सपना 


पालम शहराची विकास योजना तयार करण्यासाठी नगर 
पंचायतीचा प्रशासकीय ठराव क्र . ०३ दिनांक ०४/ ०७/ २०१६ अन्वये तिच्या 
अधिपत्याखालील संपुर्ण क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम १९६६ चे कलम २३( १ ) अन्वये इरादा जाहीर केलेला आहे . 

ज्यासाठी विकास योजना तयार करावयाची आहे अशा नगर 
पंचायतीच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राचा नकाशा, पालम नगर पंचायतीच्या 
कार्यालयात सुट्टीचेदिवस वगळुन कार्यालयीन वेळेत महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३( २) अन्वये, नागरिकांना 
पाहण्यासाठी खुला ठेवलेला आहे . 

ज्या नागरिकांच्या , नियोजीत विकास योजनेसंबंधी काही सुचना 
व हरकती असतील , त्यांनी ही अधिसुचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्याच्या तारखेपासुन ६०( साठ ) दिवसाच्या आत त्या पालम नगर 
पंचायतीकडे लेखी सादर कराव्या, त्या सुचना व हरकतीचा उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २३( १) नुसार ही नगर पंचायत योग्य तो विचार 
करील. 


Nagar Panchayat by is general body resolution No. 
3 Dt- 04 /07 /2016 Declared its intention to prepare 
Development plan of Palam town under provision of section 
23 ( 1 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 
for the area within its jurisdiction . 

A copy of Plan showing the area for which the 
Development Plan is to be prepared is kept open for the 
inspection by public on all working days during office 
hours at the office of Palam Nagar Panchayat as required 
under section 23 (2 )Maharashtra Regional & Town Planning 
Act 1966 


Suggestions of objections if any, should be 
communicated in writing within 60 ( sixty ) days from the date 
of publication of intention in Maharashtra Govt. Gazette , 
shall be conisdered by the Nagar Panchayat, Palam as 
required under Section 23 (2 ) of the said Act. 


Place : Palam 
Date 26/ 10 / 2016 


स्थळ : पालम 
दिनांक :- २६/ १०/ २०१६ 


अध्यक्ष 
नगर पंचायत पालम 
ता . पालम जि . परभणी 


मुख्याधिकारी 
नगर पंचायत पालम 
ता . पालम जि . परभणी 


President 
Nagar Panchayat Palam 
Tq . Palam Dist. Parbhani 


Chief Officer 
Nagar Panchayat Palam 
Tq. Palam Dist. Parbhani 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


